उप संचालक, गट-अ, बाष्पके या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची, दि.०१.०१.२०२३ रोजीची अंतिम 
सामायिक ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन परिपत्रक क्र :- बाष्पके-०१२३/प्र.क्र.१५/कामगार-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २० मार्च,२०२४. 


संदर्भ : १.शासन परिपत्रक,समक्रमांक, दि.१४.०२.२०१२३. 
२.संचालक,बाष्पके यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/जिएल १०४/२०२३/ १७१९३, दि.७/११/२०२३ 


परिपत्रक 

संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.१४.२.२०२३ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये, उप संचालक, गट-अ, बाष्पके या 
संवर्गातील अधिका-यांची दि.०१.०१.२०२३ ची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर 
ज्येष्ठतासूची संदर्भातील आक्षेप/त्रुटी बाबत निवेदने मागविण्यात आली होती. 
२.  त्याअनुसार बाष्पके संचालनालयातील उप संचालक पदावर कार्यरत असलेल्या श्री.सं.स.कुंभार व श्री. अ.या.ठाकरे 
यांनी त्यांचा नियुक्‍ती प्रवर्ग खुला असून, त्यांनी इ.मा.व. जातीचे प्रमाणपत्र व जात पडताळणी प्रमाणपत्र बाष्पके 
संचालनालयास सादर केले आहेत. यानुसार बाष्पके संचालकांनी उपरोक्त संदर्भीय क्र.२ येथील दि.७/११/२०२३ रोजीच्या 
पत्राव्दारे त्यांच्या तात्पुरत्या सामायिक ज्येष्ठतासूचीमध्ये त्यांच्या जातीचा प्रवर्ग इ.मा.व करण्याबाबत विनंती केली आहे. 
तसेच, इतर कोणत्याही उप संचालकांचा आक्षेप नसल्याचे शासनास कळविले आहे. 
३.  यानुषंगाने सोबत जोडल्याप्रमाणे, उपसंचालक, गट-अ, बाष्पके संचालनालय या संवर्गातील अधिका-यांची 
दि.०१.०१.२०२३ ची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०३२०१३२०२८१९१० असा आहे. सदर परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 

१ ॥॥५(॥०॥..... क 


5.4.20=c302cfaa4da0b2d72c4622c85421df78e53b25c22ce3da5d5 
3104e3a7a72c8ce, postalCode=400032, st=Mah; 


, St=Maharasht 
serialNumber=F91D4AFBD1E1BF5BE92C2964CCBA9768CO5DC4A77 
1EA96939883ABF6C9F5A37E, ‘SHILPA GIRISH CHAUDHARI 
Date: 2024.03.20 13:37:05 +05'30' 


(शिल्पा चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव,मत्रालय,मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद सदस्य. 
संचालक, बाष्पके संचालनालय, कामगार भवन, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वांद्रे (पूर्व,मुंबई, यांनी, सर्व संबंधितांच्या 
निदर्शनास सदरची अंतिम ज्येष्ठतासूची आणावी. 
प्रतः- 


१) मा.प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहाय्यक, उ.ऊ. व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२) निवड नस्ती, (कामगार-१) 


संवर्गाचे नाव:- उप संचालक, गट-अ 
वेतनश्रेणी:- एस-२०: ५६१००-१७७५०० 
दि.०१ जानेवारी २०२३ ची अंतिम ज्येष्ठतासूची (दि.१.१.२०२२ ते दि.३१.१२.२०२२ या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची). 

(उद्योग, ऊर्जा कामगार व खनिकर्म विभाग, शासन परिपत्रक क्र. बाष्पके-०१२२/प्र.क्र.१५/कामगार-१, दि. २० मार्च,२०२४ सोबतचे प्रपत्र) 


येष्ठ शासकीय संबंधित | जन्मदिनांक प्रवर्ग । संवर्गात प्रत्यक्ष येष्ठ सेवा क्षणिक शरा 
क्रमांक | कर्मचाऱ्याचे नांव | पदावरील रूजू दिनांक दिनांक निवृत्तीचा अर्हता 
gna दिनांक 
मार्ग 
१ २ ३ शि आ षु & शिश ८ ९ 
०१ _ | श्री.सं.दि.मानकर । सरळसेवा | १०/०७/१९६९ | इ.मा.व. | ०१/०४/२००३ । ०१/०४/२००३ | ३१/०७/२०२७ | बी.ई.मेक़ 
०२ श्री.स.ग.चौधरी सरळसेवा । २४/०५/१९७६ । खुला ०४/०७/२००८ | ०३/०७/२००८ | ३१/०५/२०३४ | डी.एम.ई 
०३ _ | श्री.अ.मा.झुझूरे सरळसेवा | १०/०७/१९७४ । खुला ०३/०७/२००८ | ०३/०७/२००८ | ३१/०७/२०३२ | SAP 
०४ | श्री.बं.भा.इंगळे सरळसेवा | ०१/०७/१९६८ | अ.जा. १४/०७/२००८ | १४/०७/२००८ | ३०/०६/२०२६ | एम.टेक 
०५ _  श्री.सं.स.कुंभार सरळसेवा | ०७/०३/१९७७ | SATA. । १३/०५/२०१३ | १३/०५/२०१३ | ३१/०३/२०३५ | बी.ई.मेक़ Waist  दादारे 
(दि.७/११ खुल्या प्रवर्गातून 
/2023) नियुक्‍ती. 
तथापि,तद्‌नंतर 
त्यांचा प्रवर्ग (इमाव) 
असल्याचे त्यांनी मुळ 
जातीचे दाखला व वैध 
जात पडताळणी 
प्रमाणपत्र सादर केले. 
०६  श्री.सं.श.सोळंके सरळसेवा | ०२/०७/१९८१ | खुला १४/०५/२०१३ | १३/०५/२०१३ | ३१/०७/२०३९ | बी.ई.मेक़ 


०७  । श्री.मु.शा.शोख सरळसेवा | २३/१२/१९७८ | खुला १३/०५/२०१३ | १३/०५/२०१३ | ३१/१२/२०३६ | बी.ई.मेक़ 
of) | श्री.म.रा.देशामुख | सरळसेवा | ०४/०२/१९८० | अ.ज. १६/०५/२०१३ | १६/०५/२०१३ | २८/०२/२०३८ | बी.ई.मेक़, 
एम.टेक (मेटा) 
०९ _ श्री.सु.बा.देडापांडे । सरळसेवा । २४/०५/१९८६ । खुला ०३/१०/२०१९ | 20/08/2098 | ३१/०५/२०४४ | बी.ई.मेक्. 
१० | श्री.अ.या.ठाकरे सरळसेवा | १३/०१/१९८३ | इ.मा.व. | ०७/१०/२०१९ | २०/०९/२०१९ | ३१/०१/२०४१ | बी.ई.मेक्. मळोआ व्दारे 
ore खुल्या प्रवर्गातून 
नियुक्‍ती. 

/२०२३) थापि.तदनंतर 
तथापि,तद्‌ 
त्यांचा प्रवर्ग (इमाव) 
असल्याचे त्यांनी मुळ 
जातीचे दाखला व वैध 
जात पडताळणी 
प्रमाणपत्र सादर केले. 

११ | श्री.न.म.बाहे सरळसेवा | १५/०१/१९८३ | खुला ०७/१०/२०१९ । २०/०९/२०१९ | ३१/०१/२०४१ । बी.ई.मेक़र. 
१२ | श्री.इ.इ.मुजावर सरळसेवा | ०५/०६/१९८५ | खुला २३/०९/२०१९ | २०/०९/२०१९ | ३०/०६/२०४३ | बी.ई.मेक.,एम 
टेक (थर्मल) 
१३ । श्री.स्व.अ.राजूरकर | सरळसेवा | १४/१०/१९८७ | इ.मा.व. | ०४/१०/२०१९ | २०/०९/२०१९ | ३१/१०/२०४५ । बी.इ.मेक्र. 
१४ | श्री.छ.गो.पवार सरळसेवा | ३१/०१/१९८८ | वि.जा.- | २०/०९/२०१९ । २०/०९/२०१९ | ३१/०१/२०४६ | SYA. 

अ. 

१५ _  श्री.अ.ध.खोब्रागडे । सरळसेवा | १८/०८/१९८३ | अ.जा.  । ०७/१०/२०१९ | ०७/१०/२०१९ | ३१/०८/२०४१ | बी.ई.मेक़ 


SHILPA GIRISH 
CHAUDHARI 


(शिल्पा चौधरी) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


